परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्‍यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०७ मार्च, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा. क्र.मु.अ. नां./”२०२१-२२/आरेखक/३७४, दि. ०७/०२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर HSS आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
परभणी जिल्ह्यातील सेळू तालुक्‍यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावया | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी ची एकूण नामाभिधान 
लांबी 
i रामा-२५३ पासून ढेंगळी । प्रमुख जिल्हा । 0/00 ते २७/७०० २७.७०० | राज्यमार्ग-४३२ 
पिंपळगांव-झोडगांव -तिडी- | मार्ग-२७ २७.७०० कि.मी. कि.मी. 


पिंपळगांव गुगळी धामणगांव 
रा.मा. -२२१ देऊळगांव गात 
डासाळा ते जिल्हा सरहद्द 
रस्ता. 


एकूण २७.७०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील परभणी जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २७.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९२८.१००-- २७.७००) म्हणजेच 
१९५५.८०० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २७.७०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (११६५.८८० - २७.७००) म्हणजेच ११३८.१८० कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१९/नियोजन-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१२०९१२५६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 

GANPAT S ANDIPAWN ceraszier postacode=00sa,st-aharashira, 
2.5.4.20=3021bf955fefd71 ffadSdd7c97769147f19aca6383a1 2fed6cff4849 
d78e224a, 


KACHARE उक 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नांदेड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


